महाराष्ट्र राज्यात विधि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी 
उच्चाधिकार समितीच्या कार्यपद्धतीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती-२०२१/प्र.क्र.१३९ /का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ जून, २०२१. 
वाचा : विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.एडीजी १०००/२८०७/(२५४)- का.१४, दि.१५.१२.२००३. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यातील मा.महाअधिवक्ता व अतिरिक्‍त महाअधिवक्ता ही पदे वगळून इतर सर्व विधि 
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार समितीची 
पुनर्रचना करण्यात आली आहे. 
१) महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 
२) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग सदस्य 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये उच्चाधिकार समितीची कार्यपद्धती ठरवून देण्यात 
आली होती. सदर कार्यपद्धतीत प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने खाळीलप्रमाणे बदल करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्यातील मा.महाअधिवक्ता व अतिरिक्‍त महाअधिवक्ता ही पदे वगळून इतर सर्व विधि 
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी गठित करण्यात आलेली उपरोक्त उच्चाधिकार समिती महाराष्ट्र 
राज्यातील विधि अधिकाऱ्यांच्या पदांकरिता प्राप्त होणाऱ्या शिफारस यादीची छाननी करून एक यादी तयार 
करेल व ती मा.मंत्री, विधि व न्याय यांच्यामार्फत मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे अंतिम निर्णयासाठी सादर करेल. 
२. सदर झासन निर्णय तात्काळ अंमलात येईल. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६२९१७१६५४२५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAVIN ARUN 2 1 eee 


tra, 
9c93dd1 1cf6d08eb9c32c25 11947 16de231"63e49022Fda 
363D0C4816D76B8 


थि '943707520358/ ६948271020, 
seri "7 C67 4EF79FE187EBCDF4FA9C80062ECA97A210FBOD7B7554B 
8Fi D1, cn=PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR, 
Da .06.29 17:24:02 405'30' 


(प्रविण अ. कुंभोजकर) 
उप विधि सल़्लागार-नि-उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


Cc WwW AD -5 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२१/प्र.क्र.१३९ /का.१४ 


५. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

६. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

७. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा.महाप्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१०. मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
१२. महालेखापाल(लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर/औरंगाबाद 

१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


